महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.८१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २९ मे २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील ताडदेव पोळीस वसाहतीच्या 
आवारातील मोटार परिवहन उपविभागात दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित 
कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 


३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(४)/ १९/ 
अनि.-२/ शा.८३/ १९, दिनांक ०८.०३.२०१९. 


ज्ञापन. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी ताडदेव पोलीस वसाहतीच्या आवारातील मोटार 
परिवहन उपविभागात दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, बांधकाम (सा.बां) उप विभाग क्र.२, भायखळा, मुंबई, 
यांनी सन २०१८-१९ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केलेले खर्चाचे अंदाज सादर he} असून 
ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


३. "उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२,३०,२८,६५६/- असे सुधारित केले आहेत 
आणि विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ 9) (3) 
हि ताडदेव पोलीस वसाहत आवारातील मोटार परिवहन | रु.६०,४२,०९५/- 


उपविभागातील वाहनतळ येथील दुरूस्ती व नूतनीकरण 
करणे (concretization). 


२. ताडदेव पोळीस वसाहत आवारातीळ मोटार परिवहन | रु.३४,१४,८१४/- 
उपविभागात दुरूस्ती व नूतनीकरण करणे (concretization). 


३. ताडदेव पोळीस वसाहत आवारातीळ मोटार परिवहन | रु.४९,९८,१८२/- 
उपविभागातील वाहनतळ येथील कुपंण भिंतीची दुरूस्ती व 
नूतनीकरण करणे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.८१/पोल-७. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 
8, ताडदेव पोलीस वसाहत आवारातीळ मोटार परिवहन | रु.५८,५१,५६५/- 


उपविभागातील कुंपण भिंतीची दुरूस्ती व नूतनीकरण करणे. 


षु. ताडदेव पोलीस वसाहत आवारातील मोटार परिवहन | रु.२७,२२,०००/- 
उपविभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या “Changing 
Room” याचे बांधकाम करणे. 


एकूण- रु.२,३०,२८ ,१५६/- 


४. त्या अनुसार, ताडदेव पोलीस वसाहतीच्या आवारातील मोटार परिवहन उपविभागात 
दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी एकूण रु. रु.२,३०,२८,६५६/- (WTS 
दोन कोटी तीय लक्ष अड्ठावीय हजार सहाठो GIF फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, 
पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू नये; 
) खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 
आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
००, १०८, राज्य मुख्यालय पोळीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) हहर पोळीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७-लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०८/२०१९/इमा.- 
२, दिनांक ०८.०५.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२९१५५७३०९५२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


IL GOPAL 8005६ 


SWA p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493f273 
5ad885627, pr Cod 2, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
INumbe 8538cd1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e66 
d2ccSedf89ad0d79e, ०५२ ‘HOME DEPT, :-GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2019.05.29 16:01:39 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
, . 
प्रति, 
पोलीस आयुक्‍त 
यु 9 


) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक गांधकाम विथ 
FASE, यांनी फुधारलेल्या “Abstracts” ZIT FATE) 
पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.८१/पोल-७. 


२ 
3 
tof 
पु 
द 
9 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


YS  <->  -->-. > ः-> ६--< 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


